सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात प्रजनन व 
बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
२२७ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ या कालावधी करिता 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/२६८/प्र.क्र.१०९/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २६ ऑक्टोंबर, २०१८ 
वाचा - 

१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२६८/ 

प्र.क्र.१०९/कुक, दिनांक : १०.०४.२०१८ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/कक्ष ५/टे ५/२२७ अपदे/ 

५५६३-६४/१८, दि.१९.०९.२०१८ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.०७.०९.२०१८ 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर कार्यक्रमांतर्गत २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यासंदर्भा बाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्र.३ 
अन्वये वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागातील मंजूर अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते दि. 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर २२७ अस्थायी पदांना दि. 
०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ लेखाशीर्षाखाली 
असलेल्या अस्थायी पदांच्या आढाव्यास उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार मंजूर कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/२६८/प्र.क्र.१०९/ कु.क 


प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी (ग्रेड पे) पद-संख्या 
हि Sa संशोधन अधिकारी १५६००-३९१०० (६६००) 1१ | 
२ | reer Arar बाल संगोपन अधिकारी १५६००-३९१०० (६६००) ३० 
एकूण (अ) ३१ 
३ | आरोग्यसामुग्री देखभाल अधिकारी ९३००-३४८०० (४४००) a 
एकूण (ब) 1१ | 
tof सांख्यिकी पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० (४४००) ३० 
५ सहाय्यक अधिक्षक ९३००-३४८०० (४४००) a oon 
& शितसाखळी तंत्रज्ञ ५२००-२०००० (२८००) ३० 
७9 लघुलेखक ५२००-२०००० (२८००) शि आ 
८ टंकलेखक ५२००-२०००० (२८००) 30 
र वाहन चालक ५२००-२०००० (२८००) १०३ 
एकूण (क) १९५ 
एकूण (अ--ब--क) २२७ 


2. 


सदर अस्थायी २२७ पदांवरील होणारा खर्च हा आर-१, 2290- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, 
(०१)(०९) प्रजोत्पादन विषयक व बाल आरोग्य कार्यक्रम (२२११ ०५४१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८- 
१९ या वर्षात या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 


दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/२६८/प्र.क्र.१०९/ कु.क 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२५१६०९१०२७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


io 


Ujwala Arun 
Ransing 


अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 
. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कु.क.). 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee477 13417801 
33d295a56dd4ef476977773, 
serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a7241b5044ae 
b09c097bc6d28b58709fe8ef0d, cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2018.10.29 11:37:38 +05'30" 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/२६८/प्र.क्र.१०९/ कु.क 


विवरणपत्र 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत -प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ 
अस्थायी पदांचा तपशील 
अ) पुणे मुख्यालय 
अ.क्र पदनाम मंजूर पदांची संख्या 
षि २ ३ 
कशि संशोधन अधिकारी शिका 
२ | लघुलेखक a. ळा 
३ | आरोग्यसामुग्री अधिकारी शिंका आळ 
४ | सहाय्यक अधिक्षक शिका 
एकूण शका 
ब) जिल्हास्तर मुंबई महानगरपालिका, ठाणे / नांदेड जिल्ह्यांसाठी 
mi जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी २ 
२ | सांख्यिको अधिकारी २ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) २ 
४ | टंकलेखक २ 
५ | वाहनचालक ४ 
एकूण १२ 
क) चंद्रपूर, अकोला, औरंगाबाद व रायगड जिल्ह्यांकरीता 
| 3 जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ४ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ४ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ४ 
४ | टंकलेखक ४ 
५ | वाहनचालक १३ 
एकूण २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/२६८/प्र.क्र.१०९/ कु.क 


S) पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, परभणी जिल्ह्यांकरीता 


शि जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 4 
2 | सांख्यिकी अधिकारी षु 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) षु 
४ | टंकलेखक 4 
4 | वाहनचालक २४ 

एकूण (- 


इ) यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा व मुंबई महानगरपालिका 


शॉ. जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ७ 
२ | सांख्यिको अधिकारी ७ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) ७ 
४ | टंकलेखक ७ 
५ | वाहनचालक २५ 

एकूण 43 

ई) बीड, सोलापूर, जळगांव, धुळे, जालना, सांगली, वर्धा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, रत्नागिरी व 
सातारा जिल्ह्यांसाठी 

mal जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी १२ 
२ | सांख्यिको अधिकारी १२ 
३ | तांत्रिक (शितपेटी) १२ 
४ | टंकलेखक १२ 
५ | वाहनचालक ३७ 

एकूण ८५ 

एकूण २२७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


